आदिवासी विकास सेवेतील सहायक 
aya वरीष्ठ संशोधन अधिकारी / 
प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२), गट-अ 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन Beal क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१ ०६/का.१५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक: २० मे, २०२१ 


संदर्भ: 
१. आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांचे आदेशा क्र.प्रशा-अका-२०१७/प्र.क्र.४४/का.२(२)/२३१८, 
दि.१५.०४.२०२१ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/का.१२, 
दि.१०.०५.२०२१ 
शासन आदेठा:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.०१ चे आदेशा अधिक्रमित करण्यात येत आहेत. 


२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार 


पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनूसार तसेच संदर्भाधीन 


क्र.०२ च्या शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार बदली करण्यास सक्षम प्रधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


खालील तक्त्यात नमूद आदिवासी विकास सेवेतील सहायक आयुक्‍्त/ वरीष्ठ संशोधन अधिकारी 


/ प्रकल्प अधिकारी (श्रेणी-२), गट-अ संवंर्गातील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र. (३) 


मध्ये दर्शविलेल्या पदांवर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


a.| अधिकाऱ्याचे नाव, पदनाम व बदलीनंतरची पदस्थापना शेरा 
क्र कार्यालय 
वि २ ३ 1 छी 
i श्री. राजाराम एन. हाळपे वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, ।प्रशासकोय कारणास्तव 
प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र. | अ.ज.प्र.त.स., नाशिक-२ बदली. 
धुळे 


२. संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, बदली करण्यात आलेल्या उपरोक्त 


अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०६/का.१५ 


अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी रुजु होण्यासाठी केव्हा कार्यमुक्त करण्यात आळे व ते सदर 


पदावर कोणत्या दिनांकास रुजु झाले याबाबतची माहिती शासनास त्वरित कळविण्यात यावी. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांना शासनाच्या पुर्वपरवानगी शिवाय कोणतीही रजा मंजुर करण्यात 


येऊ नये. तसेच म.ना.से.(रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ३० (सी) अन्वये सदर अधिकाऱ्यांचे 


कोणत्याही प्रकारचे रजा अर्ज मूळ कार्यालयाने स्विकारु नये. असे अर्ज मूळ कार्यालयास प्राप्त 


झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणीकृत डाकेने पोच करावेत. मूळ 


कार्यालयाने सदर अर्ज शासनास पाठविल्यास त्याची दखल घेतली जाणार नाही. 


४. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 


कोणत्याही प्रकारचा राजकीय दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास सदर कृती 


म.ना.से. (वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्याने सदर बाब 


गैरवर्तणूक समजून संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई सुरु करण्यात येईल, 


याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. हे आदेडा तात्काळ अंमलात येतील. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५२०१६३४१८२०२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 

G AVIT B H AU R AO DN:c=IN, o-Governmen OF Maharashtra, ou-Tribal Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=692454783803b 1 bf08be0ff2505a01eb578c6 1 edfbbb827457be5 
704f5b440067, 


serialNumber=950bc6a64b0801087d4b403d7351619557bcd3489ca14b 
4e0f644bf05a04e89c, cn=GAVIT BHAURAO RAGHUNATH 


Date: 2021.05.20 16:43:13 +05'30° 


(भा. र. गावीत) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (आ.वि.), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा.राज्यमंत्री (आ.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.१०६/का.१५ 


अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/ठाणे/अमरावती/नागपूर, 
सर्व सहआयुक्त तथा उपाध्यक्ष, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समित्या, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे / नाशिक. 
१३. सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४. सर्व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५. संबंधित अधिकारी, 
१६. निवड नस्ती (का.१५) 


ean ae ७७ —& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


